भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन 
गौरव पुरस्कार निवड समिती पुनर्गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. भीजोपु २०२२ (१३/ प्र.क्र.३८८/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. रासांधो २०१० / 
शासंप्रो २०११/प्र.क्र.३०६/सां.का.४, दि. ३० जानेवारी, २०१३ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. भीजोपु २०२० (१३) 

/प्र.क्र.१४४/सां.का.४, दिनांक २८ डिसेंबर, २०२० 

३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण २०२२/ 
प्र.क्र.६७/समन्वय, दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२२ 

४) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.सं/३०७९, 
दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


उपनिर्दिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी 
शास्त्रीय संगीत प्रोत्साहन योजनेस मान्यता देण्यात आली. त्यास अनुसरुन उपर्निदिष्ट क्र. 
२ येथील शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या विषयांकित समितीवरील 
अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या, उपर्निर्दिष्ट क्र. 3 येथील शासन निर्णयान्वये रद्द 
करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे, भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन 
गौरव पुरस्कार समिती पुनर्गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवन 
गौरव पुरस्कार निवड समिती खालीलप्रमाणे पुनर्गठीत करण्यात येत आहे :- 


शासकीय सदस्य - 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य -  झउध्यक्ष 
२. सचिव, सांस्कृतिक कार्य जी सदस्य 


३. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय - सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु २०२२ (93)/ प्र.क्र.३८८/सां.का.४ 


अशासकीय सदस्य - 
१. श्री. उस्मान खॉ क अशासकीय सदस्य 
२. डॉ. अश्विनी भिडे-देडापांडे  - अशासकीय सदस्य 
३. श्रीमती प्रभा अत्रे व अशासकीय सदस्य 
४. श्री. प्रज्ञा देशपांडे : अशासकीय सदस्य 
५. पं. अजय पोहनकर 2 अशासकीय सदस्य 


सदर समिती या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षे कालावधीसाठी 
किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत कार्यरत असेल. 


०२. प्रवास व बैठक भत्ता :- 
समितीच्या अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन 
निर्णयानुसार प्रवास भत्ता व बैठक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय अथवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेला अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (०१) शासकीय 
प्रेक्षागृहे व सभागृहे, (०१) (०३) भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत प्रोत्साहन योजना 
(२२०५ ३३२१) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षातून त्या-त्या वर्षी उपलब्ध असलेल्या मंजुर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२११२२१३०५४६०७२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS RAMRAO #iscsencrsns: 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु २०२२ (93)/ प्र.क्र.३८८/सां.का.४ 


४. सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

५. उप सचिव (सांस्कृतिक काय), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 
सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई ४०० ०३२ 

. सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

११.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१२.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१ महाराष्ट्र, मुंबई 

१३.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 

१४.कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 

१५.निवड नस्ती, सां.का.४ 


one G&G & 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


